पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याच्या 
योजनेसाठी सन २०१८-१९ मध्ये चौथ्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी -२०१८/प्र.क्र.१०६/११-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ मार्च, २०१९ 


वाचा - 
. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
२. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. सांख्यिकी-२०१८/प्र.क्र.१०२/११-अे, दि.१३.०६.२०१८ 
३. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. सांख्यिकी-२०१८/प्र.क्र.१०६/११-अ, दि.३०.०८.२०१८ 
४. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अे, दि.२७.०२.२०१९ 
५. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. सांख्यिकी-२०१८/प्र.क्र.१०६/११-अे, दि.०३.१२.२०१८ 
६. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. सांख्यिकी-२०१८/प्र.क्र.१०६/११-अ, दि.०१.०१.२०१९ 
७. शासन शुध्दीपत्रक, कृषि व पदुम विभाग क्र. सांख्यिकी-२०१८/प्र.क्र.१०६/११-जअे, 
दि.११.०१.२०१९ 
८. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र 2-3/209¢/AS-ES, 
दि.१५.०३.२०१९ 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.का.सां.-४/आ.सी.एस./ २५/२०१८, दि.१६.०३.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या योजनेकरिता, केंद्र शासनाने, सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्याकरिता दिनांक १८.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या योजनेकरीता 
दि.१३.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


axe) 


२. पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या १०० टकके केंद्र पुरस्कृत योजनेतील 22 अस्थायी 
पदे दिनांक १ मार्च, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास उपरोक्‍त दिनांक २७.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना ही योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून सन 
२०१८-१९ या वर्षासाठी पहिल्या, SAA तसेच तिसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम यापूर्वीच वितरीत करण्यात आलेली 
आहे. आता केंद्र शासनाने त्यांच्या दि.१५.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये चौथ्या हप्त्यासाठी रु.२४.२० लाख इतक्या 
रकमेस मंजुरी दिलेली असून सदर चौथ्या हप्त्याची रु.२४.२० लाख इतकी रक्‍कम मासिक निधी वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने केली आहे. त्यानुषंगाने कृषि 
आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याच्या योजनेसाठी चौथ्या हप्त्याव्दारे 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी -२०१८/प्र.क्र.१०६/११-ओ 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला रु.२४.२० लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय : - 

पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेकरिता 
सन २०१८-१९ साठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या चौथ्या हप्त्याची रु.२४.२० लाख इतकी रक्कम पुढील 
तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये लाखात) 


सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करावयाची 
बाबनिहाय रक्‍कम 
(चौथा हप्ता) 


१३-कार्यालयीन खर्च 1 || 00 


२४.२० 


२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा - 

"मागणी क्रमांक डी-३, २४०१, पीक संवर्धन, 

(00) (१११) कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

(००) (११) पिकांच्या आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना, 

(१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) (२४०१ २५७८)" 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग क्र. अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३/, दि.०२.०४.२०१८ नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांख्यिकी -२०१८/प्र.क्र.१०६/११-ओ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९१४५०४७३३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 


2.5.4.20=65766101 
fd30471850, poste 
serialNum 

b663674927: -AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL. 
Date: 2019.03.29 14:52:54 +05'30' 


(किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


885 bfSdeae62fl 3606632589e592d8c1 8ceb9a49b 
le=400032, street=>MANTRALAYA,MUMBAI, 
191 3946fa68fe576faead463fd8ae1e3844a820d921 


प्रति, 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. उपसचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

४. कृषि संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

७. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१३.अवर सचिव (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 03 

१४.निवड नस्ती, कार्यासन - 99-31. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


